RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष 


५ , 


अंक २५ ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १५ , २०१ ९ / माघ २६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


: 


. 


असाधारण क्रमांक ५३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासनाने 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक.व्हीपीएम २०१६/ प्र.क्र .१८ ९/पंरा ४ ( २२) .- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, ( सन १९ ५ ९ चा ३), याच्या कलम 
१७६ , पोट- कलम ( २) च्या खंड ( सव्वीस ) व खंड (बत्तीस ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्या बाबतीत त्यास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १ ९ ६० यात 
आणखी सुधारणा करण्याचेयोजलेल्या नियमांचा पुढील मसुदा हा, त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ च्या पोट -कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे, आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा महाराष्ट्र शासन दिनांक १८ मार्च २०१ ९ रोजी किंवा त्यानंतर 
विचारात घेईल. 

२. उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना संबंधित जिल्ह्याचा मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपरोक्त दिनांकापूर्वी प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल. 

नियमांचा 

मसुदा 
१. या नियमांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी ( सुधारणा ) नियम, २०१९ असे म्हणावे. 

२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे ) 
त्यांच्यानियम ७ मध्ये उप नियम ( ४) खंड (ङ ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 


•. 


- 


भाग चार - ब -५३--- १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १५, २०१९ / माघ २६, शके १ ९ ४० 


“(ङ -१ ) महाराष्ट्र वीज निर्मिती कंपनीने, ग्रामपंचायत हद्दींमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत उभारण्यात 
आलेल्या आणि महाराष्ट्र ऊर्जाविकास प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना, महाराष्ट्र वीज निर्मिती कंपनी 
किंवा महाराष्ट्र ऊर्जाविकास प्राधिकरण अशा सक्षम प्राधिकरणाचे, तो प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत 
असल्याचे जे प्रमाणपत्र त्या प्रमाणपत्रामध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण झाल्याचा दिनांक विनिर्दिष्ट केलेला असेल अशा 
प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून , प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून ३० वर्षांकरिता मालमत्ता कर आकारणीमधून 
सूट देण्यात येईल. ” 

३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश " मुख्य नियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम २० मध्ये, उप नियम (१) नंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

“ परंतु महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त महामंडळ ” असा करण्यात 
आला आहे.) हद्दीत येणाऱ्या पंचायतीच्या महसुली क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यांवरील स्वच्छता कर व 
दिवाबत्ती कर यांसहित मालमत्ता कर यांची वसुली पंचायतीच्या वतीने उक्त महामंडळाकडून करण्यात येईल आणि ५० 
टक्के इतकी रक्कम ते स्वत: कडे ठेवून घेईल आणि ती रक्कम कर वसुलीवर केलेल्या प्रशासकीय खर्चासाठी वापरील 
आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ४५ खालील अनुसूची १ मध्ये नमूद केलेल्या गावांच्या सूचीतील 
अनुक्रमांक २९, ३१ ( भाग ), ३२ , ३९, ४० , ४१, ४५, ५०, ५२ व ५३ यांमध्ये नमूद केलेल्या सेवा पुरवण्याची कार्यवाही 
करील, आणि वसुल केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के इतकी रक्कम पंचायत खात्यामध्ये जमा करील. उक्त महामंडळ, दरवर्षी 
प्रत्येक वित्तीय वर्षामध्ये त्याने वसूल केलेल्या करांचे विवरणपत्र देईल आणि पंचायतीस उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ९ 
च्या पोट -कलम (७ ) अनुसार , उक्त महामंडळाने वसूल न केलेले कर वसूल करता येतील. ”. 

४. मुख्य नियमांच्या भाग-२ ला जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये, अनुक्रमांक ४ मध्ये, स्पष्टीकरण ( अकरा ) नंतर पुढील 
स्पष्टीकरण जादा दाखल करण्यात येईल : 

“ (बारा) जमिनीवरील उभारलेल्या सौर वीज निर्मिती प्रकल्पांना केवळ जमीन किंवा मोकळा भूखंड मानण्यात येईल 
व जमिनीवरील कराच्याचकिमान दराने कर आकारणी करण्यात येईल. सौर वीज प्रकल्पांतील सौर संयंत्राव्यतिरिक्त अन्य 
बांधकामांवर किंवा इमारतींवर नियमानुसार कर आकारणी करण्यात येईल. संपूर्ण सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी, औद्योगिक व 
वाणिज्यिक वापराचा भारांक अनुज्ञेय असणार नाही . इमारतींच्या छतावरील सौर वीज निर्मितीच्या संयंत्रांवर मालमत्ता कर 
आकारणी करण्यात येणार नाही. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विजय शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १५, २०१९/ माघ २६, शके १ ९ ४० 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bhandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001 , dated the 15th February 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 


No. VPM - 2016 /CR - 189/PR.4 ( 22).— The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Village Panchayat Taxes and Fees Rules , 1960 , which the Government of Maharashtra proposes to 
make in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) and clause (xxxii) of sub -section ( 2 ) of 
section 176 of the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959 ), and of all other powers enabling it 
in this behalf, is hereby published as required by sub - section (4 ) of section 176 of the said Act, for the 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration by the Government ofMaharashtra on or after the 18th March , 2019 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Chief Executive Officer , Zilla 
Parishad in concerned District, from any person with respect to the said draft before the aforesaid date 
will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees 
(Amendment) Rules, 2019 . 


2. In rule 7 of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules , 1960 (hereinafter 
referred to as " the principal Rules"), in sub -rule ( 4 ) after clause (e ), the following clause shall be 
added , namely S 


" (e - 1) Projects set up under the Chief Minister Solar Agriculture Feeder Scheme in the Gram 
Panchayat limits , by the Maharashtra Power Generation Company and has been registered with 
Maharashtra Energy Development Authority shall be exempted from property taxation for 30 
years from the date of completion of set up of the project subject to the certificate of the 
competent authority i.e. the Maharashtra Power Generation Company or the Maharashtra Energy 
Development Authority , regarding the project being under Chief Minister Solar Agricultural Feeder 
Scheme specifying the date of completion of set up of the project in the certificate.". 


3. In rule 20 of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules , 1960 (hereinafter 
referred to as " the principal Rules"), in sub -rule ( 1) the following proviso shall be added , namely : 


as 


" Provided that, the property tax including sanitary tax and lightning tax on the lands , 
buildings and property in the revenue area of the Panchayat which falls under the limits of the 
Maharashtra Industrial Development Corporation (hereinafter mentioned “ the said 
Corporation "), shall be recovered by the said Corporation , on behalf of the Panchayat and retain 
the 50 per cent. amount with itself and use that amount for administrative expenses incurred for 
collection of taxes and provide services mentioned at serial No. 29 , 31 (Part ), 32 , 39,40,41, 45 , 
50, 52 and 53 of the Village List enumerated in Schedule | under section 45 of the Maharashtra 
Village Panchayats Act and shall deposit 50 per cent of the recovered amount to the Panchayat 
account. The said Corporation shall give a statement of taxes recovered by it in the every 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, फेब्रुवारी १५, २०१९/ माघ २६, शके १९ ४० 


financial year, annually and the Panchayat may recover the taxes not recovered by the said 
Corporation , as per the sub -section (7 ) of section 129 of the said Act”. 

4. In Schedule A appended to PART II of the principal Rules , at serial no . 4 , after explanation 
( xi ) the following explanation shall be added , namely : 

" (xii) Solar power generation projects installed on land , shall be treated as only land 
or open plot and levied with minimum rate of tax on lands only. Other than Solar Panels , tax shall 
be levied as per the rules, on other construction or buildings having , for Solar power projects . 
For total solar power project, weightages of industrial and commercial usage shall not be 
applicable . Property tax shall not be levied on solar power generation plants installed on roof top 
of buildings . ". 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIJAY SHINDE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


